RNI No.MAHBIL / 2009 / 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ७ , अंक १५ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २ , २०२१ / कार्तिक ११ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र 

विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 


अनुक्रमणिका 


सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० यात आणखी 

सुधारणा 
करण्यासाठी अध्यादेश . 


पृष्ठे 
१-४ 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ नोव्हेंबर २०२१ . 


1 


MAHARASHTRA ORDINANCE No. IX OF 2021 . 


AN ORDINANCE 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO - OPERATIVE 


SOCIETIES ACT , 1960 . 


सन २०२१ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश . 
ज्याअर्थी , राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही ; 

आणि ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांकरिता , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० यात 
आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी 
परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे 


१ ९ ६१ चा 
महा . २४ . 


3B 


( १ ) 


भाग चार - २६-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २ , २०२१ / कार्तिक ११ , शके १ ९ ४३ 


1 


त्याअर्थी , आता , भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड ( १ ) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा 

वापर करून , महाराष्ट्राचे राज्यपाल , याद्वारे , पुढील अध्यादेश प्रख्यापित करीत आहेत 
संक्षिप्त नाव व 

१ . ( १ ) या अध्यादेशास , महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अध्यादेश , २०२१ , असे 
प्रारंभ . 

म्हणावे . 


( २ ) तो , तात्काळ अंमलात येईल . 


महा . २४ . 


7 


सन १ ९ ६१ चा २ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ मुख्य अधिनियम ” असा १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र 

केला आहे ) याच्या कलम ७३ अअअ मध्ये , पोट - कलम ( ३ ) मधील , 
अधिनियम क्रमांक 
२४ याच्या कलम 

( एक ) विद्यमान परंतुकापूर्वी , पुढील परंतुक समाविष्ट करण्यात येईल आणि ते , २४ मार्च २०२० 
७३ अअअ ची 

पासून समाविष्ट करण्यात आले असल्याचे मानण्यात येईल : 
सुधारणा . 

परंतु , जर समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व तिच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी समाप्त 
झाला असेल तर , आणि जर संस्थेच्या समितीची निवडणूक , कोविड -१ ९ वैश्विक साथरोगाची परिस्थिती 
विचारात घेऊन राज्यामध्ये टाळेबंदी लादल्यामुळे , राज्य शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या आदेशांमुळे 
किंवा संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणामुळे घेतली 
जाऊ शकली नसेल तर , समितीचे असे सदस्य आणि पदाधिकारी , नवीन समिती यथोचितरित्या घटित 
होईपर्यंत , समितीचे सदस्य आणि पदाधिकारी म्हणून नियमितपणे असल्याचे मानण्यात येईल : " ; 

( दोन ) विद्यमान परंतुकामध्ये , “ परंतु ” या मजकुराऐवजी “ परंतु आणखी असे की ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल . 


" 


विधिग्राह्यीकरण व ३ . मुख्य अधिनियमात किंवा कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही न्यायनिर्णय , हुकूमनामा किंवा आदेश 
व्यावृत्ती . यांमध्ये एतद्विरुद्ध काहीही अंतर्भूत असले तरीही , समितीने किंवा समितीच्या सदस्यांनी किंवा तिच्या पदाधिकाऱ्यांनी , 

मुख्य अधिनियमाच्या तरतुदींन्वये किंवा त्याखाली केलेल्या नियमांन्वये किंवा काढलेल्या आदेशांन्वये किंवा 
उप - विधिंन्वये केलेली कोणतीही गोष्ट किंवा हाती घेतलेली कोणतीही कारवाई किंवा काढलेला कोणताही आदेश , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण ) अध्यादेश , २०२१ द्वारे सुधारणा केल्याप्रमाणे , कलम २०२१ चा 
७३ अअअ च्या पोट - कलम ( ३ ) मधील पहिल्या परंतुकाच्या तरतुदी , जणू काही सर्व महत्त्वाच्या वेळी निरंतरपणे 
अंमलात होत्या असे समजून , कायद्यानुसार , विधिग्राह्यपणे केलेली गोष्ट , हाती घेतलेली कारवाई , किंवा , यथास्थिति , 
काढलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


महा . 
अध्या . ९ . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २ , २०२१ / कार्तिक ११ , शके १ ९ ४३ 


३ 


३ 


निवेदन 


1 


कोविड -१ ९ वैश्विक साथरोगाचा फैलाव झाल्यामुळे देशामध्ये टाळेबंदी ( लॉकडाउन ) घोषित केल्यामुळे , २४ 
मार्च २०२० पासून राज्यातील सामाजिक व आर्थिक कार्यांची गती मंदावलेली आहे . टाळेबंदीमुळे राज्यातील सहकारी 
संस्थांच्या कामकाजावर देखील प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे आणि म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) व त्याखाली केलेले नियम यात तरतूद केल्याप्रमाणे , सहकारी संस्थांच्या समित्यांच्या 
निवडणुका विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत घेणे शक्य झाले नव्हते . म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था ( सुधारणा ) अध्यादेश , 
२०२० ( २०२० चा महा . अध्या . १२ ) याद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ कब च्या पोट - कलम ( १५ ) मध्ये तिसरे 
परंतुक समाविष्ट केले असून त्यात , उक्त अध्यादेशाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापूर्वी ज्या संस्थांच्या समितीच्या निवडणुका 
घ्यावयाचे नियत होते , परंतु ज्यांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या नाहीत अशा संस्थांच्या समित्यांच्या निवडणुका 
घेण्याची कालमर्यादा वाढविण्याची तरतूद केली आहे . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ अअअ च्या पोट - कलम ( ३ ) मध्ये अशी तरतूद आहे की , समितीचा 
पदावधी समाप्त झाल्यावर , अशा समितीच्या सदस्यांनी , समितीचे सदस्य म्हणून त्यांची पदे रिक्त केली असल्याचे 
मानण्यात येईल . उक्त अध्यादेशाद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ अअअ च्या पोट - कलम ( ३ ) मध्ये परंतुक 
जादा दाखल केले असून , त्यात अशी तरतूद केली आहे की , जर संस्थेच्या समितीची निवडणूक , संस्थेच्या समितीचे 
सदस्य जबाबदार नसतील अशा कोणत्याही कारणासाठी घेतली जाऊ शकत नसेल तर समितीचे विद्यमान सदस्य , 
नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपर्यंत , नियमितपणे असल्याचे मानण्यात येईल . उक्त अध्यादेश सन २०२० 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ मध्ये रुपांतरित झाला आहे . 


२ . 


1 


उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ अअअ च्या पोट - कलम ( ३ ) चे उक्त परंतुक , उक्त अध्यादेश , महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून , म्हणजेच १० जुलै २०२० पासून अंमलात आला आहे . ही 
बाब लक्षात घेता , ज्यांचा पदावधी १० जुलै २०२० रोजी किंवा त्यानंतर समाप्त झालेला आहे अशा समितीच्या 
सदस्यांना व तिच्या पदाधिकाऱ्यांना , नवीन समिती यथोचितरित्या घटित होईपर्यंत सदस्य म्हणून नियमितपणे 
असण्याचे संरक्षण मिळू शकेल . तथापि , समितीच्या ज्या सदस्यांचा व तिच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी १० जुलै 
२०२० च्या पूर्वीच समाप्त झालेला आहे त्या सदस्यांना व पदाधिकाऱ्यांना नवीन समिती यथोचितरित्या घटित 
होईपर्यंत सदस्य म्हणून नियमितपणे असण्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ आय तसेच कलम ७७ अ यांच्या तरतुदींनुसार , जेव्हा समितीचा किंवा 
तिच्या सदस्यांचा पदावधी समाप्त झाला असेल अशा बाबतीत , निबंधकास , एकतर स्वतःहून किंवा समितीच्या 
कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या किंवा सदस्याच्या अर्जावरून , नवीन समिती घटित होईपर्यंत , संस्थेचे कामकाज चालविण्यासाठी 
संस्थेचे तीनपेक्षा अधिक नसतील इतके सदस्य यांचा समावेश असणारी समिती अथवा एक किंवा त्याहून अधिक 
प्राधिकृत अधिकारी , यांची नियुक्ती करता येईल . 


1 


7 


अशा संस्थांची संख्या प्रचंड असल्याने , अशा संस्थांचे कामकाज चालविण्यासाठी प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त 
करणे व्यवहारिकदृष्ट्या शक्य नाही आणि ते सहकार क्षेत्राच्या हिताचे देखील असणार नाही . अशाप्रकरणी , प्राधिकृत 
अधिकारी नेमण्याच्या कारवाईमुळे न्यायालयीन प्रकरणे उद्भवू शकतील . 

३ . म्हणून , कोविड -१ ९ वैश्विक साथरोगामुळे राज्यात पहिली टाळेबंदी लादण्यात आल्याच्या २४ मार्च 
२०२० या तारखेपासून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ७३ अअअ च्या पोट - कलम ( ३ ) च्या विद्यमान परंतुकापूर्वी , 
परंतुक समाविष्ट करून , त्याद्वारे अशी तरतूद करणे इष्ट आहे की , जर समितीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांचा व 
तिच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी समाप्त झाला असेल तर , आणि जर संस्थेच्या समितीची निवडणूक , कोविड -१ ९ 
वैश्विक साथरोगाची परिस्थिती विचारात घेऊन राज्यामध्ये टाळेबंदी लादल्यामुळे , राज्य शासनाने वेळोवेळी काढलेल्या 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , नोव्हेंबर २ , २०२१ / कार्तिक ११ , 


शके १ ९ ४३ 


आदेशांमुळे किंवा संस्थेच्या समितीच्या सदस्यांना जबाबदार धरता येणार नाही अशा कोणत्याही कारणामुळे घेतली 
जाऊ शकली नसेल तर , समितीचे असे सदस्य आणि पदाधिकारी , नविन समिती यथोचितरित्या घटित होईपर्यंत , 
समितीचे सदस्य आणि पदाधिकारी म्हणून नियमितपणे असल्याचे मानण्यात येईल . 


1 


४ . 


राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नाही आणि उपरोक्त प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही 
करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली आहे , 

म्हणून , हा 
अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येत आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ . 


भगत सिंह कोश्यारी , 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनूप कुमार , 
शासनाचे प्रधान सचिव , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


